RNI No.MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक ४५ ] ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १२ , २०२१ / श्रावण २१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


( महाराष्ट्र शासन अंगिकृत ) 


सूचना 
[ म.प्रा.व.न.र. अधिनियम कलम ११५ सह कलम ४० ( ३ ) ( घ ) अन्वये 


क्रमांक मऔविम / आय.एल.पी. / D03935 / 2021 


ज्याअर्थी , शासनाचे उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाची अधिसूचना क्र.म.औ.धो - १ ९ १६ / प्र.क्र .२२१ / उद्योग -२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ 
अन्वये महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क ( Logistic Park ) धोरण -२०१८ जाहीर करणेत आले . ( यापुढे ' उक्त धोरण ' असे नमूद केले आहे . ) 

आणि ज्याअर्थी , उक्त धोरणानुसार राज्यात एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कच्या विकसनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे विशेष 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ४३ ( १ - ब ) नुसार , राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण किंवा विनिर्दिष्ट 
निदेशांच्या अधीन राहून , महामंडळास कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करता 
येईल व सदर अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या तरतुदीनुसार मऔविम विशेष 
नियोजन प्राधिकरण असेल ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना क्र . आय.डी.सी. २०२१ / प्र.क्र . १ ९ २ , उद्योग १४ 
दिनांक १७ जून २०२१ अन्वये मौ . कोप्रोली , ता . उरण , जि . रायगड येथील २.७१३ हे.आर. क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे 
कलम २ ( खंड - ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाने कमीत कमी ५ एकर ( २ हेक्टर ) जमिनीवर व किमान १५ मी . रुंदीचा पोहोच रस्ता असलेल्या क्षेत्रावर 
एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे . नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम क्र . टीपीएस 
१८१८ / अनौसं / १३ / प्र.क्र .१०५ / १८ / नवि -१३ , दि . १३/०६/२०१८ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीतील 
नियम क्र . १८.५ ( A ) च्या प्रमाणे अंमलबजावणी करावयाची आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मे . आर्वी कोल्ड चेन लॉजिस्टीक प्रा.लि. ह्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सदरील क्षेत्राचा प्रारुप विकास 
आराखडा एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्या ( लॉजिस्टीक पार्क ) विकसनासाठी मंजुरीस्तव सादर केला आहे ; 


भाग दोन - ७०-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट १२ , २०२१ / श्रावण २१ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ कलम ११५ सह कलम ४० ( ३ ) ( घ ) अन्वये उक्त क्षेत्राचा प्रारुप विकास 
आराखडा मंजूर करण्याआधी नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता नोटीस प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ उक्त प्रारुप विकास आराखड्याची नोटीस म.प्रा.व.न.र. अधिनियमाचे कलम ११५ 
सह कलम ४० ( ३ ) ( घ ) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . उक्त 
नोटीशीची प्रत व एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राचा ( लॉजिस्टीक पार्क ) प्रारुप विकास आराखडा हा या नोटीसचा भाग समजण्यात यावा . सदरील नोटीस 
ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या www.midcindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध राहील . तसेच नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा 
प्रारुप विकास आराखडा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी 
उपलब्ध राहील : 


मुख्य नियोजक यांचे कार्यालय , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , पाचवा स्तर , 
उद्योग सारथी , महाकाली गुंफा मार्ग , मरोळ औद्योगिक वसाहत , 

अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ३ . 
उक्त प्रारूप विकास आराखड्यासंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी ही नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्य नियोजक , मऔविम यांच्या कार्यालयात खालील ठिकाणी लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . 
मुख्य नियोजक , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , पाचवा स्तर , उद्योग सारथी , महाकाली गुंफा मार्ग , मरोळ औद्योगिक वसाहत , अंधेरी ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ० ९ ३ . 

विहित मुदतीत आलेल्या हरकती / सूचनांचा विचार करून शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल . विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या 
हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही . 


मुंबई , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ . 


अविनाश पाटील , 

मुख्य नियोजक , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट १२ , २०२१ / श्रावण २१ , शके १ ९ ४३ 


३ 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 


( A Government of Maharashtra Undertaking ) 


Notice 


[ U / s 115 with sec 40 ( 3 ) ( d ) of MR and TP Act ] 


No. MIDC / ILP / D03935 / 2021 


Whereas , Maharashtra Logistic Park Policy 2018 has been published by Government in 
Industries , Energy and Labour Department vide its Notification No. म.औ.धो. १ ९ १६ / प्र.क्र . २२१ , उद्योग -२ / 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ ( Herein referred as the said Policy ) ; 

And whereas , as per said policy , Maharashtra Industrial Development Corporation ( MIDC ) 
is declared as the Special Planning Authority for the development of Integrated Logistics Parks 
across the State ; 


And whereas , as per section 43 ( 1B ) of Maharashtra Industrial Development Act , 1961. That 
subject to the general or specific directions of the State Government , the Corporation may by 
notification in the Official Gazette , notify any industrial area as the “ Integrated Industrial Area ” 
and upon such notification , the Corporation shall become the Special Planning Authority for 
such " Integrated Industrial Area ” under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ; 

And whereas , vide its , Notification No. IDC 2021 / C.R . 192 / IND - 14 , dated 17th June 2021 of 
Industries , Energy & Labour Department , Government of Maharashtra declared 2.713 Ha area 
of Village Koproli , Tal . Uran , Dist . Raigad to be an ‘ Industrial Area ’ under clause ( g ) of section 2 
of Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ; 

And whereas , Government of Maharashtra has decided to Implement the scheme of developing 
Integrated Logistic Parks on the land admeasuring at least 5 Acres ( 2a ) and having minimum 15 
MTR wide access , in accordance with the regulation No. 18.5 . ( A ) in revised development control 
regulations of MIDC approved as per Urban Development , GOM notification No. TPS - 1818 / UOR / 
13 / CR - 105 / 18 / UD - 13 dated 13th June 2018 ; 

And whereas , M / s . Aarvee Cold Chain Logistics Pvt . Ltd. made an application requesting 
Maharashtra Industrial Development Corporation to approve the Proposed Draft Master Plan of 
notified Integrated Industrial area ( Logistic Park ) in Village Koproli , Tal . Uran , Dist . Raigad ; 

And whereas , as provided in section 115 of the Maharashtra Regional Town Planning Act , 
1966 , as modified u / s 40 ( 3 ) ( d ) it is necessary to publish the Draft Master Plan for inviting 
suggestions and objections from the citizens ; 

Therefore , Maharashtra Industrial Development Corporation hereby publishes Notice u / s 
115 read with 40 ( 3 ) ( d ) of the MR & TP Act in Government Gazette for Draft Master Plan for inviting 
suggestions / objections from citizen . The copy of this notice and proposed Draft Master Plan of 
notified Integrated Industrial area ( Logistic Park ) shall form part of this notice . The notice is 
made available on the Website of MIDC i.e www.midcindia.org . The proposed Draft Master Plan 
of the Notified Integrated Industrial Area ( Logistic Park ) is kept open for citizen's inspection 
during office hours at the following office : 


Office of the Chief Planner , 
Maharashtra Industrial Development Corporation , 
Udyog Sarathi , Mahakali Caves Road , Andheri ( E ) , 
Mumbai 400 093 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट १२ , २०२१ / श्रावण २१ , शके १ ९ ४३ 
Suggestions / objections if any in Writing shall be submitted to the office of the Chief Planner 
of Maharashtra Industrial Development Corporation , Udyog Sarathi , Mahakali Caves Road , 
Andheri ( E ) , Mumbai 400 093 within the period of 30 days from the date of publication of the 
Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received within stipulated 
Period of 30 days from the date publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette 
shall only be considered after considering the suggestions / objections received ; the draft master 
plan shall be submitted to the Government for approval . 


Mumbai , 
dated 12th August 2021 . 


AVINASH PATIL , 

Chief Planner , 
Maharashtra Industrial Development Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


